“उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना 
विशेष घटक” नागपूर महानगरपालिका, 
नागपूर कार्यालयाकरीता “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. विघयो-३७१९/प्र.क्र.४१/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- १. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.विघयो-३७१९/प्र.क्र.४१/नवि-२७, दि.२७.०५.२०१९. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.विघयो-३७१९/प्र.क्र.४१/नवि-२७, दि.२५.०६.२०१९ 


३. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना,विशेष घटक,नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र 
क्र.आस्था/उसंनर वियोविघ/मनपा/नाग/१७, दि.१०.१२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा येथील दिनांक २७.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये “उप संचालक, नगर 
रचना,विकास योजना,विशेष घटक,नागपूर महानगरपालिका, नागपूर” या अभिनामाने विकास योजना 
विशेष घटक कार्यालय स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कार्यालयाकरीता 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” (ODO) म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कोषागार अधिनिमय, १९६८ च्या नियम १५६ नुसार, “उप संचालक, नगर रचना, 
विकास योजना, विशेष घटक,नागपूर महानगरपालिका, नागपूर” या कार्यालयासाठी नगर रचनाकार 
(राजपत्रित-गट-आ), विकास योजना,विशोष घटक,नागपूर महानगरपालिका, नागपूर” यांना 
कोषागारातून वेतन, भत्ते व इतर रकमांचे आहरण करण्यासाठी याद्वारे "आहरण व संवितरण अधिकारी" 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-१००९/प्र.क्र.२६/कोषा प्र-५, दिनांक २४.०६.२००९ 
मध्ये नमुद केल्यानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. 


03 सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांच्या संगणक सांकेतांक २०२००१२७११४३२८४३२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ॥] gitally signed by VUAY KARBHARI 


CHAUDHARI 
Date: 2020.01.28 11:08:40 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


ae निर्णय क्रमांकः विघयो-३७१९/प्र.क्र.४१/नवि-२७ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. आयुक्त, नागपूर महानगपालिका,नागपूर, 

६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचानालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. उप सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

९. उप सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२६),मंत्रालय, मुंबई. 

१०. उप संचालक,नगर रचना, विकास योजना,विशेष घटक, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 
११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१५. निवडनस्ती / (नवि-२७. 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


